महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ 
मधीळ अधिकार्‍यांची प्रशासकीय बदली- 
शिक्षण उप संचालक... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : ईएसटी-३९२२/प्र.क्र.६७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ मे, २०२३ 


शासन आदेश : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४(४(दोन) व कलम ४(५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची 
प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत 


आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्याचे बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
क्र. कार्यालय 
[a | २ ३ (oo कचता 
। श्रीमती निलीमा टाके, उपसंचालळक,| विभागीय शिक्षण उपसंचालक, वैद्यकीय कारणास्तव 
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे  । विभागीय शिक्षण उपसंचालक विभागीय संवर्ग 
कार्यालय, अमरावती विभाग, बदलून 
अमरावती (श्री. शिवलिंग पटवे, 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
कार्यालय, अमरावती विभाग, यांचे 
पदावर). 
३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 


कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
४. श्री. शिवलिंग ved, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, अमरावती 


विभाग, अमरावती यांचे पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे निगर्मित करण्यात येतील. 


शासन Beal क्रमांकः ईएसटी-३९२२/प्र.क्र.६७/प्रशा-२ 


द्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०५२३१७३६५१८६२१ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


9. 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) सर्व शिक्षण संचालळक/शिक्षण सहसंचाळक/शिक्षण उपसंचाळक/शिक्षणाधिकारी. 
३) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

४) संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 

प्रत माहितीस्तव 

१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 

२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. निवडनस्ती, प्रजञा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


